जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र कृषि 
व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाकरिता 
विभाग प्रमुख, नियंत्रण अधिकारी तसेच 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : HAT - ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ मे, २०१९ 


वाचा : 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. कृव्यप्र ४६१८/प्र.क्र.१०२/८-अ, दि. १९/०१/२०१९. 
२. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. कृव्यप्र ४६१८/प्र.क्र.१२९/८-अ, दि. २७/०५/२०१९. 


प्रस्तावना:- 


राज्य शासनाने संदर्भाकित शासन निर्णय दिनांक १९/०१/२०१९ अन्वये जागतिक बँक 
अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन हा सुमारे रु. २२२० कोटी (३०० 
दशलक्ष अमेरिकन डॉलर) गुंतवणूकीचा प्रकल्प ६ वर्षे कालावधीकरिता राबविण्यास तत्वत: मान्यता 
दिली आहे. त्याचप्रमाणे, या प्रकल्पाचा आराखडा (Project Implementation Plan) तयार 
करण्यासाठी संदर्भांकित शासन निर्णय दि. २७/०५/२०१९ अन्वये ३७ अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या 
पदांसह प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची (Project Management Unit) कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त 
स्थापना करण्यास मंजूरी दिली आहे. 


या प्रकल्पाच्या प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाद्वारे प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात येणार 
आहे व त्यानुषंगाने प्रकल्प अंमलबजावणी अहवाल (PIP) व विविध पुस्तिका (Manuals ) यांचा मसूदा 
अंतिम करण्यात येणार आहे. प्रकल्पास राज्य शासनाची व जागतिक बँकेची रीतसर मान्यता 
मिळाल्यानंतर या प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाद्वारे प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व संनियंत्रण 
करण्यात येईल. या प्रकल्पाकरिता चाळू आर्थिक वर्षापासून प्रकल्पाची अंमलबजावणी पूर्ण होईपर्यंत 
राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतुन प्रतीवर्षी निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार असून सदर 
निधी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाच्या आस्थापना /कार्यालयीन बाबी आणि प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष 
अंमलबजावणीशी निगडीत विविध बाबींसाठी खर्ची टाकण्यात येणार आहे. त्याकरिता या प्रकल्पाच्या 
प्रकल्प संचालकांना विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करणे तसेच, प्रकल्पाकरिता वेळोवेळी वितरीत 
करण्यात ATT निधी कोषागारातून आहरीत करण्याकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी आणि 
नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत झासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र -४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ 


शासन निर्णय:- 


१. प्रकल्प संचालक, प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन, पुणे, यांना विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे त्यानुषंगाने, 
शासनामार्फत विभाग प्रमुख पदास अनुज्ञेय असलेले सर्व वित्तीय अधिकार प्रकल्प 
संचालकांना आपोआप प्राप्त होतील. 

२. प्रकल्प संचालक, प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन, पुणे यांना या प्रकल्पासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. वित्त विशेषज्ज्ञ, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन, पुणे यांना या प्रकल्पासाठी 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

४. महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी आवश्‍यक निधी पुढील 
लेखाशिर्षाखाली प्रति वर्षी अर्थसंकल्पीत करण्यात येईल व वेळोवेळी प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्षास अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन दिला जाईल . 


राज्य हिस्सा बाहय हिस्सा 

मागणी क्र. डी-३ मागणी क्र. डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन २४०१-पीक संवर्धन 
(११५) लहान /सीमांत शेतकरी व कृषि । (११५) लहान / सीमांत शेतकरी व कृषि 
मजूरांसाठी योजना मजूरांसाठी योजना 
(००)(०४) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व | (००)(०५) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व 
ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प 
(राज्य हिस्सा २७.५९%) (बाहय हिस्सा 92.89%) 

०१-वेतन ३३-अर्थसहाय्य 


०३-अतिकालिक भत्ता 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च 
१२-विदेशा प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर 
१७-संगणक खर्च 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी 
२८-व्यावसायिक सेवा 
३०-इतर कंत्राटी सेवा 
३३-अर्थसहाय्य 

५०-इतर खर्च 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र -४६१८/प्र.क्र.१०२/८-ओ 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनीयम, 
भाग-२ दि.१७/०४/२०१५ नुसार प्रशासनीक विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१३२४०२५९०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant " 
Chandrakant ra 
Andge a लवी 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य /महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. प्रधान सचिव (ग्राम विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 

१५. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१६. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७. आयुक्‍त सहकार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 

१९. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन, पुणे 
२०. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र -४६१८/प्र.क्र.१०२/८-अओ 


२१. व्यवस्थापकीय संचालक, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, मुंबई 

२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 

२३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ, मुंबई 

२४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 
२५. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

२६. उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
२८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

३०. कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्रमांक - २3 कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
३१. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


